भापोसे अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८९/दोन/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक :२३ जुले २०२४. 


शासन आदेश. 

शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.एच.डी.-१००१०/४९/२०२४-पोल-१, दिनांक 
०८.०७.२०२४, यामध्ये अंडात: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. 
अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत 
आहे,- 


अ.क्र. भा.पो.से. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र. सुधारित पदस्थापना 
अधिका-याचे || एच.डी.-१००१०/४९/२०२४-पोल-_१, 
नाव दिनांक ०८.०७.२०२४, यामध्ये 
निर्दिष्ट बदलीने पदस्थापना 
(y (2) (3 (8) 
| . | सुहासवारके 1219 पोलीस FEN TP, 1219 पोलीस FEN TRTP, 
याहिला व बाळ अत्याचार नागरी हक्क संरक्षण 
प्रतिबंधक विशय, यहाराष्ट्र राज्य AT. 
यहाराष्ट्र राज्य AT. 

२. | अश्वती दोरजे PANY TART यहानिरीक्षक; FATT TART यहानिरीक्षक; 
नागरी हक्क संरक्षण WAT व बाल अत्याचार 
यहाराष्ट्र राज्या गुंबई प्रतिबंधक विशाय, 

यहाराष्ट्र राज्या FT. 


२. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८९/पोल-१, दिनांक 
०९.०७.२०२४, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. 
अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत 
आहे,- 


अ. । भा.पो.से. अधिका_याचे आासन आदेश. गृह विभाग. क्र. सुधारित पदस्थापना 
क्र. नाव २०२४/प्र.क्र.८९/पोल-१ दिनांक 
०९.०७.२०२४. यामध्ये निर्दिष्ट 

बदलीने पदस्थापना 

(% (2) (3) (3) 

1 . श्री. शशिकांत महावरकर | /किछोण फोलीस महानिरीक्षक, पोलीस सह आयुक्त, 
गुन्हे API (PUTT, पिंपरी चिंचवड. 
यहाराष्ट्र राज्या पुणे 


IIR Seal HAH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८९/दोन/पोळ-१ 


३. तसेच, शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.८९/पोल-१, दिनांक 
०९.०७.२०२४, द्वारे, श्री. शिवाजी टी. राठोड, भा.पो.से.. अपर पोलीस आयुक्‍त, दक्षिण 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर हाहर यांची “अपर पोलीस आयुक्‍त, विशेष शाखा, बृहन्मुबई” या 
पदावर करण्यात आलेली बदलीने पदस्थापना, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादि लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


५. हाशासन SARS, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१९२४५९५९२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 


Digit 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5f02721 


b97156a5d28 1 2bad6725ca46fb267 1d1da08208c 
1032, st=Mal a, 


'535A4642A6800B908C5D. 
1, cn=VENKATESH MADHAV BHAT. 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीसआएुक्‍्तु ATYY ZTE. 

) अपर पोलीस गहासंचाळलक; गुन्हे अन्वेश्‍ण/विथाग महाराष्ट्र राज्य पणे 

) अपर पोलीस महासंचालक; पोलीस दळणवळण; याहिती तंत्रज्ञान व परिवहन (FATT, महाराष्ट्र राज्या पुणे 
४) [BT TART यहानिरीक्षक; माहिला व बाळ अत्याचारप्रातिबंधक (PAT, महाराष्ट्र राज्य उंबई 
) 'किछोष TART महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण महाराष्ट्र राज्य FTE. 
) पोलीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड. 
) Wear उप यहानिरीक्षक] नांदेड परिक्षेत्र नांदेड. 
) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र याज्यु यांच्यामार्फत. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ळेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
3 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संबंधित जिल्हा कोणयार अधिकारी 
) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


